RNI No. MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ४५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २४-३० , २०१५ / पौष ३- ९ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ११ ,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


. 


दालन क्र . एम ७- ओ ( पोटमाळा), मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग , 

मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम. 

क्रमांक एमुशु . २०१५ / २१६२ / प्र. क्र . ६८५ / म.- १. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १९ ५८ चा मुंबई ६०) च्या कलम ९ ( ब ) अन्वये महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री झाल्यानंतर 
महाराष्ट्र शासन SHEOREY DIGITAL SYSTEMS LTD. या संस्थेच्या एकूण १२५०००० शेअर्स प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares) 
वितरित व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किमतीच्या एकूण रुपये २,५०,००,००० च्या क्रमांक ३७८०२२०१ ते क्रमांक ३९ ०५२२०० पर्यंतच्या 
एकूण ( दोन्ही धरून ) १२५०००० शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये २५,००० ( रुपये पंचवीस हजार फक्त ) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क 
भरण्यास या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


( १) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर २४-३० , २०१५ / पौष ३- ९, शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


दालन क्र . एम ७- ( पोटमाळा), मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग , 

मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक एमुशु . २०१५ / २१६३/ प्र. क्र . ६८६/ म.-१. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा मुंबई ६० ) च्या कलम ९( ब) अन्वये महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री झाल्यानंतर 
महाराष्ट्र शासन SHEOREY DIGITAL SYSTEMS LTD. या संस्थेच्या एकूण १७५०००० शेअर्स प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares ) 
वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या एकूण रुपये ३,५०,००,००० च्या क्रमांक ३ ९०५२२०१ ते क्रमांक ४०८०२२०० पर्यंतच्या 
एकूण ( दोन्ही धरून ) १७५०००० शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये ३५,००० ( रुपये पस्तीस हजार फक्त ) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क 
भरण्यास या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर २४-३० , २०१५ / पौष ३- ९, शके १ ९ ३७ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१८३ 


शनिवार, ऑगस्ट ३० , २०१४ / भाद्र . ८ , शके १ ९ ३६ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ 


अधिसूचना 


श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था ( प्रभादेवी) अधिनियम , १ ९ ८० . 

क्रमांक एसव्हीटी. २०१० /( १४६ )-का. सोळा.— श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था ( प्रभादेवी ) अधिनियम , १९ ८० (१ ९ ८१ चा 
महा. ६ ) याच्या कलम ५ चे पोट -कलम ( ३ ) तसेच कलम ७ व ९ आणि कलम ७ चे पोट -कलम (१ ) चे परंतुक यासह उक्त कलम ५ च्या पोट 
कलम (३) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, पुढील व्यक्तींची श्रीसिद्धिविनायक 
गणपती मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या कोषाध्यक्षा व सदस्य म्हणून या अधिसूचनेच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करीत 
आहे . 


: कोषाध्यक्षा 


( १ ) श्रीमती निर्मला सामंत -प्रभावळकर 
( २) श्री . सतिश जयराम पाडावे 
( ३ ) श्री . प्रविण जगन्नाथ नाईक 


: सदस्य 


: सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वी . ग्या . बिष्ट , 
विधि सल्लागार - नि - सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर २४-३० , २०१५ / पौष ३ - ९ , शके १ ९ ३७ 


१८४ 


शनिवार , ऑगस्ट ३० , २०१४ / भाद्र . ८, शके १९ ३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


२५, मर्झबान पथ , बांधकाम भवन 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ 


. 


अधिसूचना 


१ . 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक स्थाअस -२००८ / प्र.क्र.४६ / आस्था -९ . — महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा . ५ ) 
याच्या कलम २७४, चे पोट- कलम ( २), खंड ( एकोणचाळीस) याच्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत महाराष्ट्र शासनाला समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश) नियम, १ ९६७ मध्ये 
आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी, उक्त कलम २७४, पोट-कलम ( ३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील नियम 
करीत आहे : 

या नियमांना, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) (तिसरी सुधारणा) नियम , २०१४ असे म्हणावे. 
२ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम , १९ ६७ यांना जोडलेल्या परिशिष्ट सहा मध्ये स्तंभ ( २ ) मधील 
जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन ) आणि स्तंभ ( ३ ) मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक याच्याशी संबंधित , स्तंभ क्रमांक ( ४ ) च्या नोंदीमध्ये, 
( १) ( अ) ( दोन ) नंतर पुढील उपखंड दाखल करण्यात येईल : 

“( तीन ) ज्या व्यक्ती दिनांक २ फेब्रुवारी २००६ रोजी जिल्हा परिषद सेवेत आहेत व ज्यांनी शासनाच्या तंत्र शिक्षण विभागाच्या 
शासकीय तांत्रिक संस्थेकडून घेण्यात आलेली स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकाची एक वर्ष मुदतीची पाठ्यक्रम परीक्षाकिंवा समकक्ष अर्हता 
अधिसूचना 

निर्गमित होण्याच्या दिनांकाला उत्तीर्ण केली आहे , त्यांचे जिल्हा परिषदेतील पद व आस्थापनेचे स्वरूप विचारात न घेता जर ते 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदावर काम करण्यास इच्छुक असतील अशा व्यक्ती. 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. ए. कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २४-३०, २०१५ / पौष ३- ९, शके १९ ३७ 


4 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


25 , Marzban Path , Bandhakam Bhavan , Fort , Mumbai 400 001, 

dated the 30th August 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITI ACT, 1961 

No. STHAUS- 2008 /CR -46 / Estt -9.- In exercise of the powers conferred by the clause (xxxix ) 
of sub -section (2 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samiti 
Act, 1961 (Mah . V of 1962) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government 
ofMaharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Zilla 
Parishads District Services ( Recruitment) Rules, 1967 the same having been previously 
published as required by sub -section ( 3 ) of the said section 274 , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Zilla Parishads District Services 
(Recruitment) ( Third Amendment) Rules , 2014 . 

2. In Appendix VI appended to the Maharahtra Zilla Parishads Districts Sevices 
( Recruitment) Rules, 1967, against entry 4 relating to District Technical Services ( Class -III) 
(Secondary Engineering ),Grade- 1 in cloumn (2 ), and Civil Engineering Assistant in column 
( 3 ), in column (4 ), in rule ( 1 ), in sub -rule ( a ) , after clause ( ii ), the following clause shall be 
added , namely : 

“ iii) persons who are in the service of Zilla Parishads in the state as on the 2nd 
February 2006 who have passed the Civil Engineering Assistants one year Course 
examination or acquired any equivalent qualification at the time of issuance of the 
notification conducted by the Government Technical Institute of the Technical Education 
Department of the Government , shall be absorbed as Civil Engineering Assistant, if 
they are willing to work as Civil Engineering Assistant irrespective of their cadre and 
post in the Zilla Parishad .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. E.KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर २४-३० , २०१५ / पौष ३- ९ , 


शके १ ९ ३७ 


१८५ 


शनिवार , ऑगस्ट ३० , २०१४ / भाद्र. ८ , शके १ ९ ३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


२५ , बांधकाम भवन , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक सेप्रनि -२०१४ / प्र.क्र . ५८ / आस्था -९. — महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. ५ ) याच्या 
कलम २७४ , चे पोट -कलम ( २), खंड ( एकोणचाळीस ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योजलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश) नियम , १९ ६७ यांमध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठीच्या नियमांचा पुढील मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम २७४ , पोट-कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे ज्यांना या 
नियमामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता आहे त्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे; आणि अशी नोटीस देण्यात येत 
आहे की उक्त मसुदा दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल . 

उक्त मसुद्याच्या संबधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकतीकिंवा सूचना प्रधान सचिव , (ग्रामविकास व पंचायत राज) , 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , २५ , बांधकाम भवन , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ यांच्याकडे उपराक्त दिनांकापूर्वी प्राप्त होतील त्या 
शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 


२ . 


प्रारुप नियम 


- 


क्रमांक सेप्रनि- २०१४ / प्र.क्र . ५८ / आस्था -९. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. ५ ) याचे 
कलम २७४ , पोट- कलम ( २), खंड ( एकोणचाळीस ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम , १९ ६७ यांमध्ये आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून हे नियम उक्त अधिनियमाच्या कलम २७४ च्या पोट -कलम ( ३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी 
प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत . 

(१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश) (पाचवी सुधारणा) नियम, २०१४ असे म्हणावे . 
( २ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम , १९ ६७ यांना जोडलेल्या परिशिष्ट दहा मध्ये , 

( अ ) अनुक्रमांक २ च्या स्तंभ ( २) मधील जिल्हा सेवा ( वर्ग तीन) ( सांख्यिकी) द्वितीय श्रेणी याच्याशी संबंधित नोंदीमध्ये, स्तंभ ( ३) 
मधील विस्तार अधिकार ( सांख्यिकी) या पदासमारे, स्तंभ ( ४ ) मध्ये नेमणुकीकरीता अर्हता व नेमणुकिच्या पध्दती या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद १, २ व ३ यांऐवजी पुढील परिच्छेद दाखल करण्यात येतील : 

जे उमेदवार ; 
( एक ) आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसून ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल , आणि 

( दोन ) संविधिमान्य विद्यापीठाची विज्ञान , कृषि , वाणिज्य किंवा अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा सांख्यिकी यापैकी एका 
विषयासह कला शाखेची प्रथम अगर द्वितीय वर्गातील पदवी धारण करीत असतील किंवा ज्यांना नमुना सर्वेक्षण करण्याचा 
अनुभव असेल ,किंवा पदवी व अनुभव दोन्ही असतील अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक करण्यात येईल : 

परंतु उपरोक्त विषयांपैकी कोणत्याही एका विषयाची स्नातकोत्तर पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारांना अधिक पसंती 
देण्यात येईल. 


१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २४-३०, २०१५ / पौष ३- ९, शके १९ ३७ 


२ . नामनिर्देशनाने नियुक्त केलेल्या उमेदवाराने अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांच्याकडून विस्तार अधिकारी 
( सांख्यिकी) या पदासाठी चालविण्यात येणारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम , सततच्या पाच संधीमध्ये यशस्वीपणे पूर्ण करणे आवश्यक असेल . 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण न केल्यास त्याला सेवेतून मुक्त करण्यास येईल .” 

( ब) अनुक्रमांक ३ मधील जिल्हा व सेवा ( वर्ग तीन) ( सांख्यिकी) तृतीयश्रेणी याच्याशी संबंधीत “( एक ) वरिष्ठ सहायक ( सांख्यिकी ) 
व ( दोन ) कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक ” या पदांपुढील नोंद वगळण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. ए. कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २४-३०, २०१५ / पौष ३- ९, शके १९ ३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 -Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

dated the 25th August 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 

No. Seprani 2014 /C.R.58 /Astha- 9.– The following draft of rules further to amend the 
Maharashtra Zilla Parishads District Services (Recruitment) Rules, 1967 which the Government 
of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xxxix ) of sub 
section (2 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962 ) and of all other powers enabling in that behalf, is hereby published as required by 
sub - section ( 3 ) of section 274 of the said Act , for the information of all persons likely to be affected 
thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the 
Government of Maharashtra on or after the 30th day of September 2014 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretory (Rural 
Development and Panchayat Raj) , Rural Development and Water Conservation Department, 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzanban Path , Fort, Mumbai 400 001 from any person with respect to 
the said draft before the aforesaid date will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


No.Seprani, 2014 /C.R.58 /Astha- 9.- In exercise of the powers conferred by clause ( xxxix ) of 
sub - section ( 2 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962) and of all other powers enabling in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Zilla Parishads District 
Services ( Recruitment) Rules, 1967, the same having been previously published as required by 
sub - section ( 3) of section 274 of the said Acl, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Zilla Parishads District Services (Recruitment) 
(Fifth Amendment) Rules, 2014 . 


2. In APPENDIX X appended to the Maharashtra Zilla Parishads District Scrvies 
(Recruitment ) Rules , 1967.— 

( a ) entry at serial number 2, relating to the Service and Cadre of the District Service 
(Class III) (Statistical) Grade- II mentioned in column (2 ), against the post of Extension Officer 
( Statistical) in column ( 3), in column (4 ), under the heading of “ Qualification for and methods 
of appointment” for the paragraphs 1, 2 and 3 , the following paragraphs shall be substituted , 
namely : 

" 1. Appointment shall be made by nomination from amongst the candidates who , 

(i) unless already in the service of the Zilla Parishad are not more than thirty 
three years of age , and 

( ii ) possess a degree of a statutory University in Science, Agriculture, Commerce 
or in Arts with Economics or Mathematics or Statistics as one of the subjects in 
First or Second Class or who possesses experience of conducting sample surveys or 
both : 

Provided that preference shall be given to the candidates who possess Master s 
Degree in any one the aforesaid subjects . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २४-३०, २०१५ / पौष ३- ९, शके १९ ३७ 


९ 


2. A person appointed to the post by nomination shall be required to undergo 
successfully a training course conducted by the Directorate of Economies and Statistics, 
Mumbai for the post of Extension Officer (Statistics) within five successive chances failing 
which his services shall be terminated .” 

(6 ) entry at serial number 3, relating to the Service and Cadre of the District Service 
(Class III) (Statistical) Grade - III against the posts of " ( i) Senior Assistant ( statistical, and (ii) 
Junior Statistical Assistants” , shall be deleted ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. E. KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर २४-३० , २०१५ / पौष ३- ९, शके १ ९३७ 


१८६ 


शनिवार , ऑगस्ट ३० , २०१४ / भाद्र . ८ , शके १ ९ ३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
२५ , बांधकाम भवन , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ . 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक सेप्रनि -२०१४ / प्र.क्र .६७ / आस्था - ९. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. ५ ) चे 
कलम २७४ , चे पोट -कलम ( २), खंड ( एकोणचाळीस ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योजलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम, १९ ६७ यांमध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठीच्या नियमांचा पुढील मसुदा उक्त अधिनियमायाच्या कलम २७४ च्या, पोट - कलम ( ३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे 
ज्यांना या नियमामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता आहे त्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे; आणि अशी नोटीस 
देण्यात येत आहे की उक्त व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; आणि अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल . 

२. उक्त मसुद्याच्या संबधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्रधान सचिव, ( ग्रामविकास व पंचायत राज ) , 
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग , २५ , बांधकाम भवन , मर्झबान पथ , फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकापूर्वी प्राप्त होतील त्या 
शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील. 


. 


. 


प्रारूप नियम 


क्रमांक सेप्रनि- २०१४ / प्र.क्र . ५८ / आस्था- ९.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा.५ ) याचे 
कलम २७४ , पोट-कलम ( २ ) खंड ( एकोणचाळीस) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम, १९ ६७ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी 
पुढील नियम करीत असून हे नियम उक्त अधिनियमाच्या कलम २७४ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे ते यापूर्वी प्रसिद्ध 
करण्यात आलेले आहेत . 


(१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) ( चौथी सुधारणा) नियम, २०१४ असे म्हणावे. 

( २ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश) नियम, १९ ६७ यांस जोडलेल्या परिशिष्ट सहा मध्ये , जिल्हा तांत्रिक सेवा 
( वर्ग- तीन ) (दुय्यम अभियांत्रिकी) प्रथम श्रेणी यांच्याशी संबंधीत अनुक्रमांक ४ च्या नोंदीमध्ये, स्तंभ ( ३) मधील ( तीन ) कनिष्ठ आरेखक पदासमोर , 

( अ ) परिच्छदे एक मधील , 
( एक ) “ एकतर 

हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
( दोन ) खंड ( अ ) वगळण्यात येईल . 


“ 


( ब ) परिच्छेद २ वगळण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . ए. कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर २४-३०, २०१५ / पौष ३ - ९ , 


शके १ ९ ३७ 


११ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

dated the 25th August 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 


No. Scprani 2014 / C . R. 67/Aslha -9.— The following draft of rules further to amend the 
Maharashtra Zilla Parishads District Services (Recruitment ) Rules , 1967 which the Government 
of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by clause ( xxxix ) of sub 
section (2 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962) and of all other powers enabling in that behalf, is hereby published as required by 
sub -section ( 3 ) of section 274 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected 
thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the 
Government of Maharashtra on or after the 30 day of September, 2014 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Seereiars ( Rural 
Development and Panchayat Raj ) . Rural Development and Water Conservation Department , 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzanban Path , Fort, Mumbai 400 001 , from any person with respect to 
the said draft before the aforesaid date will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


No. Seprani- 2014 / C.R . 67/Astha -9.- In exercise of the powers conferred by clause ( xxxix ) of 
sub - section (2 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962) and of all other powers enabling in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Zilla Parishads District 
Services (Recruitment) Rules, 1967, the same having been previously published as required by 
sub -section ( 3 ) of section 274 of the said Act, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Zilla Parishads District Services (Recruitment) 
(Forth Amendment) Rules , 2014 . 
2 . 

In Appendix -VI appended to the Maharashtra Zilia Parishads District Services 
( Recruitment ) Rules , 1967, in entry 4 relating to District Techincal Services (Class- III) (Subordinate 
Engineering) Grade- I against the post of Junior Draftsman at entry ( iii ) in column ( 3 ), 
in column ( 4 ). 

“ 1. Appointment shall be made by nomination from amongst candidates the 
candidates who. 


( a ) in paragraph 1, 

( i) the word “ either ” shall be deleted ; 

( ii ) clause ( a ) shall be deleted ; 
(b ) paragraph 2 shall be deleted 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. E. KULKARNI, 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


